जळगांव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर व बोदवड 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता.बोदवड व मुक्‍ताईनगर/६९२१/२०१८ दि. ०३/११/२०१८. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ ता.बोदवड व मुक्ताईनगर /६९४४/२०१८ दि. ०५/११/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये जळगांव 
जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर व बोदवड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, जळगांव 
यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर व बोदवड तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक । दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण 
लांबी 


ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
बोदवड - मनुर खुर्द - कु-हा हरदो ते मार्ग-०८ ५.०० कि.मी. १७.०० प्रमुख जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा मार्ग -२८ ते जामठी रस्ता. कि.मी. मार्ग-८९ 

ग्रामीण (०/०0ते ४/००) 
मार्ग-३८ ४.०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० तें ८/००) 
मार्ग-११ ८.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

२. कोल्हाडी - निमखेड ते राज्यमार्ग-२७० । मार्ग-१२ ५.०० कि.मी. २९.०० प्रमुख जिल्हा 
ते हरणखेडा - चिखली - मनुर खुर्द - ग्रामीण (०/०० ते ४/००) कि.मी. मार्ग-९० 
शोेलवड ते राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ एल मार्ग-०३ ४.०० कि.मी. 
रस्ता. इतर (0/00 ते 20/00) 

जिल्हा २०.०० कि.मी. 
मार्ग-३० 
इतर | (०/०० ते ७/००) १४.५०० प्रमुख जिल्हा 

३. चांगदेव मंदिर - मानेगांव - जुनी कोथळी | जिल्हा ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९१ 
- गजानन महाराज मंदिर - मुक्ताईनगर । मार्ग-२५ 
ते राज्यमार्ग-६ रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ७/५००) 

मार्ग ४८ ७.५०० कि.मी. 

8. प्रमुख जिल्हा मार्ग-२१ (मोरझिरा) - इतर (०/०० ते ९/००) | २५.०० 
धामणगांव - नवे बोरखेडा - काकोडा - जिल्हा ९.०० कि.मी. कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
राज्यमार्ग -४७-भोटा- सुळे ते मार्ग-२७ मार्ग-९२ 
राज्यमार्ग -४७ चिंचखेडा खु. - धुळे - ग्रामीण । (०/००ते ४/००) 
लालगोटा - जोंधनखेडा रस्ता. मार्ग-४१ ४.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० q 8/00) 
मार्ग-२४ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० तें १/००) 
मार्ग-१५ १.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-३८ ४.०० कि.मी. 

इतर (0/00 ते 3/00) 
जिल्हा ३.०० कि.मी. 
मार्ग-८० 

4, प्रमुख जिल्हा मार्ग -१६ ते चांगदेव - इतर (०/०० ते ४५.५०० प्रमुख जिल्हा 
चांगदेव मंदिर - मेहुण - मुक्ताई मंदिरते । जिल्हा १४/५००) कि.मी. मार्ग-९३ 
चिंचोल - वढवे - नवी कोथळी - मार्ग-२५ । १४.५०० कि.मी. 

WSIS - मुक्ताईनगर - पिंप्री ग्रामीण । (०/००ते ९/००) 
अकराऊत - सातोड- निमखेडी- ते मार्ग-९३ ९.०० कि.मी. 
राष्ट्रीय महामार्ग-9५३ एल - सारोळा - ग्रामीण (०/०० ते २/०० 
मन्यारखेडा ते प्रमुख जिल्हा मार्ग -२५ मार्ग-४८ २.०० कि.मी. 
रस्ता. इतर (o/oo a 
जिल्हा १४/५००) 
मार्ग-२६ १४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग-५६ ३.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा (0/०० ते २/००) 
मार्ग-०७ २.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 


नवे बोरखेडा - जुने बोरखेडा- उमरा- । ग्रामीण | (०/००ते ३/००) | २२.५०० प्रमुख जिल्हा 
लालगोटा - हलखेडा - वढोदा - मार्ग-३७ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९४ 
मच्छिद्रनाथ मंदिर रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग-१०९ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/400) 
मार्ग-८१ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 
मार्ग-३९ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते ६/००) 
मार्ग-८३ ६.०० कि.मी. 
पुर्नाड - नायगांव - राज्यमार्ग-४७ ते पिंप्री इतर (०/०० ते ४/००) १६.०० प्रमुख जिल्हा 
पंचम - लोहारखेडा - पिंप्री भोजना ते जिल्हा ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९५ 
राष्ट्रीय महामार्ग-9५३ एल रस्ता. मार्ग-२४ 
ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग-१७ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते १०/००) 
मार्ग-०१ १०.०० कि.मी. 
जुने कुंड - घोडसगांव जुने -तरोडाते । ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) ७.०० =| सदर ७.०० कि.मी. 
पिंप्री अकराऊत रस्ता. मार्ग-३२ ३.०० कि.मी. कि.मी. | लांबीचा रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग-२३ या 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) वद किमी. 
मार्ग-३१ ३.०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यामध्ये 
सामाविष्ट करण्यात 
. त ee येत आहे. परिणामी 
* ये प्रमुख जिल्हा मार्ग -२३ 
चे नामाभिधान जुने 
कुंड - घोडसगांव जुने 
- तरोडा ते पिंप्री 
अकराऊत घोडसगांव 
नवे ते राष्ट्रीय 
महामार्ग-७५३ एल ते 
मुक्‍ताईनगर नवी 
कोथळी ते राष्ट्रीय 
महामार्ग-६ रस्ता 
कि.मी. ०/०० ते 
१७/०० (१७.०० 
कि.मी.) असे होईल. 
एकूण १७६.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९३३.२०० -- १७६.५००) म्हणजेच 
३१०९.७०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७४.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१६०५.६०० - ७४.००) म्हणजेच १५३१.६०० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १०२.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६२४६.९५० - १०२.५००) म्हणजेच ६१४४.४५० कि.मी. 
इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०२१२०८१५३४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


Pp fa S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 


. . 
505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vi krao Patil 
Vi n aya kra O Pati | एक 3019.02.02 12:09:39 405'30 oa ay 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


